नगर रचनाकार (पदवीधारक) (गट-आअ/ 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक 
संचालक, नगर रचना (पदवीधारक) (गट-अ/ 
राजपत्रितत पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : पदोन्न-५६२३/प्र.क्र.३३३/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचाळक, नगर 
रचना (पदवीधारक) (गट-आअ/राजपत्रित) (वेतनश्रेणी : एस-२३ : ६७,७००-२,०८,७००) या 
संवर्गातील सन २०२३-२०२४ या निवडसूची वर्षातील (दि.०१.०९.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२४) पदवीधारक 
कोटयातील रिक्‍त पदे निम्न संवर्गातील नगर रचनाकार (पदवीधारक) या संवर्गातून पदोन्नतीने भरण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक दि.१८.०३.२०२४ रोजी प्रधान सचिव (नवि-१) तथा अध्यक्ष यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली आहे. सदर बेठकोचे इतिवृत्त (निवडसूची) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन 
१२ च्या मान्यतेस्तब सादर केले असता, सहायक संचालक, नगर रचना (पदवीधारक) संवर्गाच्या सन २०२३- 
२०२४ च्या निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिली आहे. सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती व 
पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने आता पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत 
आहेत. 


शासन आदेश :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात 
आलेल्या नगर रचनाकार (पदवीधारक) (गट-अ/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक, 
नगर रचना (पदवीधारक) (गट-अ/राजपत्रित) (एस-२३ : रु.६७,७००-२,०८,७००) या पदावर 
खालील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. येष्ठता क्रमांक धकाऱ्याचे नांव जात प्रव 
(२०२३ तात्पुरती FAA.) 
? ? 3 xy 
g ५ श्री.सवेश खुशालराव चाफळे इ.मा.व. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-५६२३/प्र.क्र.३३३/नवि-२७ 


अ.क्र. येष्ठता क्रमांक धकाऱ्याचे नांव जात प्रव 
(२०२३ तात्पुरती FAA.) 
१ ? 3 x 
२ ५३ श्री.रणजितसिंह उध्दवराव तनपुरे इ.मा.ब. 
३ uy श्रीमती श्‍वेता गोविदराव पवार खुला 
डु न श्रीमती स्नेहल चंद्रकांत यादव इ.मा.ब. 
ण ५७ श्री.गणेश कृष्णा चिल्लाळ faa. 
द ५९ श्री.प्रशांत भिकनराव सोनवणे खुला 
७ ६० श्री.सुमित सुभाष मोरावकर अ.जा. 
८ ६ श्री.संदीप अवधूत जोश खुला 
8 ६२ श्रीमती भाग्यश्री शंकर ढबळसंक बि.मा.प्र. 
१० ६३ श्री.केशव जगन्नाथ शिंदे भ.ज.(क) 
अटी व शर्ती :- 


II. 


Ill. 


VI. 


VIL. 


निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 
अथवा अधिक्रमित झालेले नाही. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 

सदर निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याच्या अधीनतेने सदर आदेश 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 

या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही 
विभागीय चौकशी / न्यायालयीन कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही, या अटीच्या अधिनतेने 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

ज्येष्ठतासूचीनुसार विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता तपासण्यात आली असून या संदर्भात 
भविष्यात कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने यथायोग्य निर्णय 
घेण्यात येईल. 

जात पडताळणी कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधी भविष्यात कोणत्याही 
स्तरावर तफावत आढळून आल्यास संबंधित मागासवर्गीय अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द करुन 
आवश्यक ती कार्यबाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-५६२३/प्र.क्र.३३३/नवि-२७ 


VI. 


IX. 


XI. 


XII. 


XUI. 


०२ 


पदोन्नती देण्यात येत असलेले अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आल्याचे 
दिसून येत नाही. तथापि, सदर मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांबाबत भविष्यात कोणतेही न्यायालयीन 
प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालनालयाची राहील. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संबंधीत 
अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीपूर्वी मत्ता ब दायित्व विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 

पदोन्नत अधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयातील विहित 
केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे, या अटींच्या अधिन राहून सदर पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 

सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

विभागाने निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्ती करताना महसूली विभाग 
वाटपासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१४.०७.२०२१ च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार 
महसूली विभाग वाटपाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. 

निवडसूचीस मान्यता देतेवेळी सामान्य प्रशासन विभागाने घातलेल्या अटींच्या अधिनतेने सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ वब गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांबर सरळसेवेने ब पदोन्नतीने 


नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१, दि.१४ जुले, २०२१ मधील तरतुदी ब पदोन्नतीने 
पदस्थापनेकरिता महसुली विभाग वाटपाकरिता दिलेले पसंतीक्रम विचारात घेऊन, पुढील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आल्यानुसार सहायक संचालक, नगर रचना (पदवीधारक) (गट-अ / राजपत्रित) पदावर 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. धकाऱ्याचे नांव॑ | पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले TIT 

¢ ? 3 

१ । श्री.सर्वेश खुशालराव चाफळे । सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा 

२ | श्री.रणजितसिह उध्दबराव तनपुरे | सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा 

3 श्रीमती श्‍वेता गोविदराव पवार | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे (प्र.नि.) 

४ | श्रीमती स्नेहल चंद्रकांत यादब । सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर महानगरपालिका 
(प्र.नि.) 

५  । श्री.गणेश कृष्णा चिल्लाळ सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा 

६ । श्री.प्रशांत भिकनराव सोनवणे । सहायक संचालक, नगर रचना, मालेगाव महानगरपालिका 
(प्र.नि.) 

७ । श्रो.सुमित सुभाष मोरावकर तत्रपती सं महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
छत्रपती संभाजीनगर (प्र.नि.) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-५६२३/प्र.क्र.3३३/नवि-२७ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव | नांव पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले rae पदस्थापना केलेले कार्यालय 
2 ? 2 
८ | श्री.संदीप अबधूत जोश सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमराव 
९ । श्रीमती भाग्यश्री शंकर सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, : 
ढवळसंक सिंधुदुर्ग, जि.रत्नागिरी 
१० | श्री.केशव जगन्नाथ शिंदे सहायक संचालक, नगर रचना, पनवेल महानगरपालिका 
(प्र.नि.) 


०३. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित 
कालावधीत रुजू व्हावे. उक्त प्रमाणे रुजू अहवालाबाबत शासनास तातडीने अवगत करण्यात यावे. या 
आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांचा पदस्थापना केलेल्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल संबंधित 
कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी ud27-urban@mah.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर तात्काळ 
सादर करावा. 


०४. पदोन्नत अधिकारी हे पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित मुदतीत हजर न झाल्यास किंवा 
पदोन्नती न स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नती नको आहे, असे समजून अशा अधिकाऱ्यास कालबद्ध पदोन्नती 
/ सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजना / सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात 
आला असल्यास, वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.आप्रयो-१०१५/प्र.क्र.१९१/२०१५/सेवा-३, दि.२३ 
डिसेंबर, २०१५ मधील तरतुदीनुसार सदरचा लाभ काढून घेण्यात येईल. मात्र दिलेल्या लाभाची वसुली 
करण्यात येणार नाही. 


०५. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार त्यांचे नांव निवडसूचीतून काढून टाकण्यात 
येईल. तसेच यानंतर पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीसाठीची 
पात्रता तपासण्यात येणार नाही. तद्नंतर गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास 
त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्याबाबत त्यांच्या नांवाचा विचार करण्यात येईल. 


०६. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत वेतननिश्‍चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास प्रचलित नियम विचारात 
घेवून त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


०७. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी 
हजर न झाल्यास किंबा राजकीय दबाव आणून नियुक्‍ती अन्य ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्यानुसार नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाची कृती ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चा भंग करणारी असल्याने 
संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, यांची नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-५६२३/प्र.क्र.३३३/नवि-२७ 


od. 


val 
ap 


4 
al 


AI Ww 


२० ७ ७ ME KD 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००४१४४७०२५७२५ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUBRAO NARAYAN 
SHINDE 


(सुबराव शिंदे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संबंधित अधिकारी यांना (व्दारा : संचालक, नगर रचना, पुणे.) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, निवाडा शाखा, पुणे विभाग, पुणे. 

. महानगर आयुक्‍त, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र बिकास प्राधिकरण, पुणे. 

. महानगर आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर. 
. आयुक्‍त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 
. आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक. 

. आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, पनवेल. 

. आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव. 

२२. 
२३. 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 


सह सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 


. संचालक, नगर रचना तथा सह सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
ce 
२६. 
. सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
. सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-५६२३/प्र.क्र.३३३/नवि-२७ 


२९. सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर. 

३०. सह संचालक, नगर रचना, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

३१. सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती. 

३२. सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक शाखा, नाशिक. 

३३. सहायक संचालक, नगर रचना, धाराशिव शाखा, धाराशिव. 

३४. सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, यवतमाळ. 

३५. सहायक संचालक, नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती. 

३६. सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर. 

३७. सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, जि.रत्नागिरी. 

३८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

४०. कक्ष अधिकारी, नवि-३/आस्थापना, नवि-५/रोख शाखा, नवि-८/नोंदणी शाखा, नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४१. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

४२. निवडनस्ती / नवि-२७. 


2k kok 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


